नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या 
परिक्षेत्रात अधिसुचित विशिष्ट नागरी सेवा 
व सुविधा पुरविण्यासाठी निधी उपलब्ध 
करून देणेबाबत... 


महाराष्ट्र हासन 
नियोजन विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक-संकीर्ण-२०२४/प्र.क्र.६०/का-१४११, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक :- १६ ऑगस्ट, २०२४. 


वाचा :- शासन निर्णय नियोजन विभाग क्र. संकीर्ण-२०२४/प्र.क्र.१८(३९-ब)/का.१४११, दि.१४ मार्च, २०२४. 


प्रस्तावना:- 


विषयांकित योजनेच्या वाचा येथील शासन निर्णयान्वये लाखांदुर,लाखनी नगरपंचायत व 
पवनी,साकोली तुमसर, भंडारा नगरपरिषद, जि. भंडारा येथील विकासकामांसाठी रु.६.६८ कोटी इतका 
निधी मंजूर करण्यात आला आहे. त्यापैकी साकोली नगरपरिषदेतंर्गत विकास कामांसाठी रु.५०.०० लक्ष 
इतका निधी मंजूर करण्यात आलेला आहे. सदर शासन निर्णयासोबतच्या साकोली नगरपरिषदेच्या 
परिशिष्टातील अ.क्र. १,२,५,६ व ७ येथे नमूद विकासकामांची मान्यता रद्द करुन सुधारित विकास 
कामांस शासन मान्यता देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय:- 

उपरोक्त वाचा येथील झासन निर्णयासोबतच्या परिशिष्टातीलळ साकोली नगरपरिषदेच्या अ.क्र 
१,२,५,६ व ७ येथील रु.५०.०० लक्ष इतक्या रकमेच्या विकास कामांना देण्यात आलेली मान्यता रद्द 
करुन खालीलप्रमाणे सुधारीत विकास कामांना शासन मान्यता देण्यात येत आहे. 


(रु. लक्ष) 


अ.क्र सुधारीत मंजूर करावयाची कामे रक्‍कम 


er प्रभाग क्र.७ मध्ये श्रीमती वच्छला कोटांगले (शेषराव राऊत) यांच्या घरापासून ते | १०.०० 
गोपाल बैस यांच्या घरापर्यंत सिमेंट रस्ता व नाली बांधकाम. 


२ | प्रभाग क्र.१० मध्ये अगराई शिशुकला मनोहर भंडारे यांच्या घरापासून ते वनमाला | १०.०० 
नामदेव शहारे यांच्या घरापर्यंत सिमेंट रस्ता बांधकाम करणे. 


३ | प्रभाग क्र.७ मध्ये सनसाईन कोचिंग gore ते Ray राधेश्याम खोब्रागडे ते यहावंत | १०.०० 
गहाणे, गणेश राजवाडे ते स्व. चंद्रभान इसापुरे यांच्या घरापर्यंत सिमेंट रस्ता व 
नाली बांधकाम 


४ | प्रभाग क्र.९ मध्ये विठ्ठल रुकमाई मंदिर ते पांडू लांजेवार (भगत) यांच्या घरापर्यंत | १०.०० 
रस्त्याचे सिमेंटीकरण करणे. 


५ । प्रभाग क्र.१० मध्ये महादेव ढेकल सोनवाने (हनुमान मंदिर) यांच्या घरापासून ते | १०.०० 
गडकुंभली रोड पर्यंत जाणाऱ्या रस्त्याचे सिमेंटीकरण करणे. 


एकूण ५०.०० 


area निर्णय क्रमांकः संकीर्ण-२०२४/प्र.क्र.६०/का-१४११, 


२. 
३ 


या संदर्भातील इतर अटी व शर्ती वाचा येथील शासन निर्णयाप्रमाणे लागू राहतील. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या ~www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आले असून त्याचा संकेतांक २०२४०८१६१५०९०३४११६ असा आहे. हा आदेशा 


डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by CHARUSHILA DEVENDRA CHAUDHARI 


DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=PLANNING 
CHARUSHILA cea 


2.5.4.20=b99d7dca0e63be 1 bd1b7158b9523537dcc1d46bc807768647 


a9ed4ff3816ecf3, postalcode=400032, st=Maharashtra, 

D EVE N D RA C H A U D H A R | serialNumber=A75E4CF904B78F 2AE05 1843EA 1BA6106A393C2BOCF60 
FEO3C945913B2BAE935F, cn=CHARUSHILA DEVENDRA CHAUDHARI 
Date: 2024.08.16 15:24:20 +05'30' 


(चारुशीला चौधरी) 
सह सचिव, महाराष्ट्र शासन 


विभागीय आयुक्‍त, नागपूर विभाग, 

जिल्हाधिकारी, भंडारा, 

मुख्याधिकारी, साकोली नगरपरिषद, जि. भंडारा, 

जिल्हा नियोजन अधिकारी, भंडारा, 

मा.उप मुख्यमंत्री (वित्त व नियोजन) महोदयांचे उप सचिव, 


. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र, मुंबई / नागपूर, 
. महालेखापाल (लेखा परिक्षा), महाराष्ट्र, मुंबई / नागपूर, 

. जिल्हा कोषागार अधिकारी, भंडारा, 

९. 


वित्त विभाग, व्यय-८/कोषा प्रशासन-५/अर्थसंकल्प-१६, मंत्रालय, मुंबई, 


१०.निवड नस्ती (का-१४११), नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


